O 


> गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक २४एप्रिल, ook 


क्र.एमसीटी-०१०६/प्र.क्र.१६/परि-५  - ज्याअर्थी, मोटार बाहन अधिनियम, १९८८ 
(१९८८ चा ५९) याच्या केलम १६५ कलम (१) ब (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
STR करुन मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू किंबा त्यांना झालेली शारीरिक इजा 


: किंबा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही -मालमत्तेचे नुकसान किंबा दोन्हीही यांचा 


Beis. असणाऱ्या अपघाताच्या संबंधातील नुकसान भरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय 
करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रत्येकी 
एक सदस्याची, अशी एकूण ८ (आठ). मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात आली 


. आहेत. 


त्याअर्थी, आता मोटार ब्राहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम १६५ 
द्वारे प्रदान केलेल्या. अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे न्यायिक अधिकारी, 
श्री.एस.व्ही.लाथकर, अतिरिक्‍त जिल्हा ब सत्र न्यायाधिश, नाशिक, जिल्हा नाशिक यांची मोटार 
अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे सदस्य म्हणून त्यांनी पदभार स्विकारल्यापासून किंवा 
शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्‍ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


र दे) 
- शासनाचे उप सचिव. 


TINDAVS\Marking File/374-TRA-S 


_ NOPIEICATION oe! 


Home Deparment, Sok 
Mautreiaya, Mfambai-400 032, 
Dated BH™ Myf 2.00% 

Motor _ ACT-OLUW/CR-1G/TRA -5.- 

Vehicles 

Avct,1988, Whereas, Eight Motor Accident Claims Tribunals consisting 


of a Singte member each have been constituted in exercise of the 
powers conferred by Sub Section (1) and (2) of section 165 of the 
Motor Vehicle Act, 1983 (59 of 1988) for the area comprised within 
the limits of the Municipal ठाणाळे of Brihan Mumbai for the . 
purpose ot adjudicating wpon the claims for compensation in respect 
of accident involving the death or bodily injury to person arising out 


of the use of motor vehicles. or dsmages to any property of third 
ce wut ~ i ae 
Now, therefore. in exercise. of the powers conferred by 


- “party so arising or hoth. 


Section 168 of the Motor Vehictes. Act, 1988 (59 of 1988), the 
Government of Maharssftra hereby appoints Shri 9.४. Lathkar, 
* Additional” District Judge, Nashik as the metnber of the Motor 
Accident Claims Tribunal, Sinmbai, with effect from the date he 
assumes charge or ‘unt further orders. of Government whichever i 
नाता a | क न 


“६. ११४. कक क य 


By order and in the name of the 
"Governor of Maharashtra, 


(Ramesh Shinde) 4 4 
Deputy Secretary to Government, 


र्न 


७: SK/MCT 0106-CR-26 OSES ESRD 


_ शासन अधिसूचना, गृहे विभाग क्र. एमसीटी ०१०६/सीआर-१६/परि-५, 
दिनांक २४ एप्रिल, २००६ ची मराठी व इंग्रजी प्रत. 


क्र.एमसौटी-०१००/प्र.क्र.१६/परि-५ 
गृह विभाग, मँत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: 4४ एप्रिल, २००६. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित = 


सचिव, केंद्र शासन, परिबहन विभांगाचे सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (परिंबहन कक्ष),नबी दिल्ली. (पत्राने) 
प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिलेट साईड), मुंबई (पत्राने) 
ग्रोथोनोटरी आणि सिनियर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
आयुक्त, मुंबई विभाग, मुंबई, 
. पोलोस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई, 

अध्यक्ष, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पिझसन अधिकारी, राज्य परिबहन 

अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

श्री.एस.व्ही,लाधकर, अतिरिक्त जिल्हा ब सत्र न्यायाधिश, नाशिक जिल्हा माशिक. 

मुख्यमंत्र्यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

उपमुछ्यमंत्र्यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (परिबहन) यांचे खाजगी सचिबं, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय परिबहन अधिकी, मुंब्रई (मध्य), मुंबई (पूर्व), मुंबई (पश्‍चिम), 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयंता?८(लेखा'परिक्षा), ARTS’, मुंबई 

आधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, 

Gravel लोखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

Red ब न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

Sarat निभाग (व्यंय ८/वित्तीय सुधारणा/ अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चनी रोड, मुंबई (शासन राजपत्रात प्रसिध्द करुन ५० 
पाठविण्यासाठी) 


निवड नेस्ती/परि-५. 
कि क्ट 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह निभाग. 


IDWS Marking File/374-TRA-S 


